वन संपतीचे सर्वेक्षण या योजनेत्तर 
योजनेखालील ६३ अस्थायी पदे सन 
२०२४-२५ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.५०/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२४ सप्टेंबर २०२४ 


वाचा :- १) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-3 
/योजनेत्तर /प्र.क्र. 62/21-22/422, दि.30.08.2024. 
२) शासन निर्णण महसूल वब वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.५१/फ-६, 
दि.१२.०३.२०२४. 
3) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 


शासन निर्णय :- 
वन संपतीचे सर्वेक्षण या योजनेत्तर योजनेखालील ६३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ 
ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


आता उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचेकडून वन 


दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला 
आहे. वित्त विभागाच्या दि.०६.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेले आहेत. 

२. वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 


व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार, वन संपतीचे सर्वेक्षण या 


पदे दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.५०/फ-६ 


३. सदर ६३ अस्थायी पदावर होणारा खर्च प्रधान शिर्ष - २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन 
(योजनेत्तर), उप प्रधान BY -१०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मीती, गौण शिर्ष -(0४) कार्य 
HATTA सुधारणा व तयारी, उप गौध BY -(08)(09) कार्य आयोजनेची सुधारणा व तयारी 
(२४०६०१४९), तपशीलवार शिर्ष -०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या वित्तीय 


वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७"१/.॥६॥॥/१७9॥॥॥.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२४१८०८२३३६१९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VIVEK VIJAY 
HOSHING 


(विवेक होशिग) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 


प्रति, 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) . 

3) सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) . 

४) सर्व वनसंरक्षक (प्रादेशिक). 

५) मुख्य वनसांख्यिकी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांचे कार्यालय, नागपूर. 
६) वनसांख्यिकी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७ महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
८) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

९) वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/अमरावती/गडचिरोली/चंद्रपूर. 
११) कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवड नस्ती, कार्यासन फ-६, महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.५०/फ-६ 


शासन निर्णय, महसूळ व वन विभाग क्रमांक :- टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.५० /फ-६ 
दिनांक : -२४ सप्टेंबर २०२४.चे सहपत्र. 


विवरणपत्र अ- 


अ. क्र. 'पदनाम 'पदसख्या 


१. विभागीय वन अधिकारी १ 


2. उप विभागीय वन अधिकारी १ 


३. वनक्षेत्रपाल २ 


४. वनपाल ३६ 


ष्‌. वनसर्व्हेक्षक १० 


६. वनरक्षक द 


\9. लिपीक-नि-टंकलेखक ३ 


८. जीपचालक २ 


९, शिपाई २ 


एकुण पदे ६२३ 


igned by VIVEK VUAY HOSHING 
ersonal |, title=4179, 
133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 


Digitally 
VIVEKVJAY 
7 6¢3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d4af9163 
८006 ostalCode= 
serialNui ‘=3b1afe499c! 
8c7b9a67a322d9, | 


n=VIVEK VAY HOSHING 
Date: 2024.09.24 18:10:10 +05'30° 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 


